राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत NVBDCP 
कार्यक्रमासाठी प्राप्त सन २०१९-२० या 
वर्षाकरीताच्या कमिटेड अनुदानातून राष्ट्रीय 
किटकजन्य रोग कार्यक्रम अंमलबजावणीकरीता 
आवश्‍यक औषधे, प्रयोगशाळा साहित्य तसेच 
किटकनाशके खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४१ ६/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक :०८ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- 

१) संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/खरेदी कक्ष/ 
२०१८-१९/राकिरोनिका/ प्र.शा.मा./५३१४-१६/२०१८, दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१८. 

२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/खरेदीकक्ष/सन २०१८- 
१९/राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम/रा.आ.अ. -पी.आय.पी.अनुदान/प्रशा.मा. सुधारित 
प्रस्ताव/१८४६-४८/ २०१९, दिनांक २३ जुले, २०१९. 

३) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक २० जुले, २०१९ रोजीची मान्य टिप्पणी. 

प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पीआयपी सन २०१८-१९ अंतर्गत NVBDCP अंतर्गत FMR 


Code ६.२.१२ मध्ये प्राप्त तसेच सन २०१९-२० या वर्षाकरीता कमिटेड असलेल्या अनुदानातून औषधे, 


प्रयोगशाळा साहित्य तसेच किटकनाठाके खरेदी करण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पीआयपी सन २०१८-१९ मध्ये लेखाशिर्ष FMR Code ६.२.१२ 


अंतर्गत Drugs and Supplies for NVBDCP या बाबीखाली रु.२५६.३६ लक्ष इतका निधी मंजुर झालेला 


आहे. सदर मंजुर झालेल्या अनुदानातून राष्ट्रीय किटकजन्य रोग कार्यक्रमाकरीता आव्यक असलेल्या 


औषधे, प्रयोगशाळा साहित्य तसेच hema खरेदी करण्याकरीता अंदाजित रक्‍कम रुपये २४८.७६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४१६/आरोग्य-७ 


लक्ष इतक्या रकमेच्या निविदा प्रक्रियेस प्रशासकीय मान्यता देण्याकरीता संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 


यांनी प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. सदर खरेदी प्रस्तावास आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा 


अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी मान्यता दिळेली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय 


किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत आवश्‍यक असलेल्या औषधे, प्रयोगशाळा साहित्य तसेच 


किटकनाडाके अंदाजित रक्‍कम रु.२४८.७६ लक्ष इतक्या रकमेची खरेदी निविदा प्रक्रियाद्वारे करावयाच्या 


प्रस्तावास खाळील विवरणपत्रात नमूद बाबींना पुढील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


येत आहे.:- 


विवरणपत्र 
Sr. Procument Items Qty. Unit Cost Total Amount for 
No. (In Rs.) Procument 
(In Lakhs) 
Chloroquine Phosphate 
1 tablets 250 me 8139000 0.43 35.00 
2 | Primaquine tablets 2.5 mg 755000 0.25 1.89 
3 | Primaquine tablets 7.5 mg 75050 4.57 3.43 
4 | Quinine Sulphate tablets 50000 4.10 2.05 
Quinine Injections & 
नै Artesunate Injection zn 100) 70 
| 6 | Dengue NS1 antigen kit 40800 105.00 42.84 
Temephos, BTI (AS)/ BTI 
7 (wp) (for polluted & non | 15750 (Ltr.) 600.38 94.56 
polluted water) 
| 8 | Pyrethrum extract 2% 5000 (Ltr.) 1300.00 65.00 
Total 248.76 


अटी :- 

१) सदर NVBDCP कार्यक्रम अंमळबजावणीकरीता आवश्‍यक औषधी व साहित्य या बाबींची आवश्‍यकता / 
मागणी याची शहानिझा / खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा 
प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदरहू NVBDCP कार्यक्रम अंमलबजावणीकरीता आवश्‍यक औषधी व साहित्य या बाबींचे विनिर्देशा 
गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक 
विनिर्देशा ॥€01॥78। specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य 
केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (technical specification) हे 
कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४१६/आरोग्य-७9 


8) 


Go 


१9 


१२ 


कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित 
खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 
प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, इतर 


राज्यांचे दरकरार, National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), National Medical Devices 
Authority (NDMA) यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या BATH दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच 
हाफकिन संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी केली जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास 
निविदेत प्राप्त झालेले न्युनत्तम दर निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना औषधी, औषधी साहित्य व 
उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित 
करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने 
या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सन २०१८-१९ च्या पीआयपी मध्ये 
लेखाशिर्ष FMR Code 6.2.12 Drugs & Supplies for NVBDCP अंतर्गत प्राप्त तसेच सन २०१९-२० 
करीता कमिटेड केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखांची राहील. 

संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पाळन करण्यात यावे. 


) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 


२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा उपविभाग- 
दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित करण्यात 


यावेत. 


) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित करण्यात 


यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी -२०१६/प्र.क.२४०/ 
आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०८१८/प्र.क्र.४१६/आरोग्य-७ 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवड्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी Ha), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची 


राहील. 


हासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 


एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 


क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 


मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201908061209341117 असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Jamsher ide gel eal rl ea 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15¢982 
a mM S h e | 6781 deSdaa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 

serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea18f 

6d46feab420783e1 2f260504f402b54de8c476, 


Tadavi 111 ae 
(ज. स. तडवी) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 

प्रत: 
१) आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
8) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

) 

) 

) 

) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


